जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात 
विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थिमुळे 
पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीकरिता आर्थिक मदत 
वाटप करण्यासाठी केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून वितरित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएहएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३,दि. १३.०५.२०१५. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१७/प्र.क्र.२६७/म -३, दि.२५.०१.२०१८. 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म -३, दि.११.०८.२०२१, 
दि.१६.०९.२०२१ व दि.०६.१०.२०२१. 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, दि.२१.१०.२०२१ 
५) भारत सरकारचे H.33-08/2029-NDM-1,f8.09.03.2022 रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 

जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात उद्भवळेलया पुररिस्थितीमुळे राज्यातील 
काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत 
देण्याबाबत दि.०३.०८.२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये मदतीचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या दरानुसार तसेच संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार बाधितांना 
संदर्भाधीन क्र.४ व ६ च्या शासन निर्णयाअन्वये मदत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या 
अतिवृष्टीमुळे होतीपिकांचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्याबाबतचा अहवाल 
केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने त्या अहवालास अनुसरून केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी 
मधील (HDRF) र.३५५.३९ कोटी इतका निधी शासनास उपलब्ध करून दिला आहे. सदर निधीपैकी सार्वजनिक 
मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीकरिता केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी विभागाकडे उपलब्ध 
असलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ऊर्जा विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना निधी 
वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

जुले,२०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे 
मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता केद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधीमधून झालेल्या निधीपैकी रू.५५७१.०० लक्ष (रूपये पंच्चावन्न कोटी एकाहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” ते “क” मध्ये नमूद केलेल्यानुसार संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांच्यामार्फत संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना निधी उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर संबंधित विभागीय 
आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे.ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित 
झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्‍कम 
SERA करून त्यानंतरच रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्यात यावी. 
सदर निधी अनावऱ्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर 
मदतीचा तपञ्ञील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीची माहिती केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने विकसित केलेल्या NDMIS या 
प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावी. सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील. 

५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर 
ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ 
घेण्यात यावा. केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने 
निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास तसेच महालेखापाल यांना 
सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ 
सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, 
(९१)(०५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनुज्ञेय विभागातील आपत्तीग्रस्त पायाभूत सुविधांच्या तातडीच्या स्वरुपाच्या दुरुस्ती/ 
स्थापनेसाठी खर्च, ३१ सहाय्यक अनुदाने (२२४५ २४६१) या लेखाशीर्षाखाली निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: २८४/२०२२/व्यय-९, दिनांक १९.०८.२०२२ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१६१८१२०७७५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Digitally signed by Sanjay Audumbar 
Dharurkar 
Date: 2023.02.17 15:25:41 +05'30' 


(संजय औ. धारूकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


. विभागीय आयुक्त सर्व , 

. जिल्हाधिकारी सर्व , 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी सर्व , 

१२. वित्तिय सल्लागार व उप सचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


oN ७ & 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र - अ 
(रु. लाखात) 
रस्त्यांची नुकसान रस्त्यांच्या राज्य आपत्ती या शासन 
अ. a एकूण लांबी झालेल्या नुकसानीचा | प्रतिसाद निधीच्या निर्णयान्वये 
क्र (कि.मी. रस्त्यांची लांबी खर्च निकषानुसार वितरीत 
(कि.मी) आवर्यक निधी करावयाचा निधी 
ae औरंगाबाद ३२२६ ३१.९ १२७७ ३१.९ ३.१९ 
२ | जालना ६९६८.२ ११४ ११८७ ६८.४ ६.८५ 
3 | नांदेड १०४७१.७६ १९८४५.११ ३०३११.५ १२४८८ 199 १२४५.१२ 
४ | परभणी ५०३९.४४ २८९८.४३ ४१०४.६३ १८९५.३५ १८८.७२ 
५ | हिंगाली १०७८ २७६.९६ १६०० २७६.९६ २७.७२ 
& उस्मानाबाद २१९९ ६.०० ४६९.७५ ६.०० ०.६० 
७ | बीड २९५७ २९.८ २४४६.५ २९.८ २.९८ 
८ | लातूर ७०६६.१ ५५४.३५ ४५८४.७५ ३४६.३५ ३४.६७ 
औरंगाबाद विभाग ३९००५.५ २३७५६.५५ ४५९८१.१३ १५१४३.४७ १५०९.८५ 
९ | ठाणे 4049.98 330.08 १७०७२.१४ ३३०.०४ ३४.०४ 
| 9° | पालघर ५११९.०४ ६५०.४७ ३११८६.५ ४८७.७६ ४८.८२ 
|: आत. | १ | रायगड ७७३६.५९ ५६८.२९ २००८५.६१ ४६१.४९ ४६.२० 
१२ । रत्नागिरी ९६०९.७ १६४४.८३ २४३९७.५ १३७० (92 १३७.२१ 
१३ | सिंधुदूर्ग ७७७६.१७ २६२६ १४५०९ १६८२.०० १६७.३७ 
ण विभाग ३१२९३.२९ ५८१९.६३ | १०७२५०.७५ ४३३२.०१ ४३३.६४ 
१४ | नाशिक ६०४३ ११८.८ ६५०.२५ ११८.८० १२.८० 
१५ | धुळे १६४८ ३७.०५ ४७ ३७.०५ ४.७१ 
१६ | जळगाव ५१५२ १३७.३९ २१३२.७४ १३७.३९ १३.७५ 
१७ | अहमदनगर ६७३२ १७९.९ ६५५.९९ १७९ .९० १८.०१ 
नाशिक विभाग १९५७५ ४७३.१४ ३४८५.९८ ४७३.१४ ४९.२७ 
१८ | पुणे १९०४१.४५ १७५४ .(9६ १२९७०.८१ १६५४.(७६ १६४.६४ 
१९ | सातारा १३६६८.८४ ३०८३.२५ २५१८७ २५७७.६५ २५७.०२ 
२० | सांगली १२८७१.३६ १८०५.२२ ११००१ १७४४.१२ १७४.३९ 
२१ | कोल्हापूर ८६६१.५३ २८०५.०५ २४२०० २३२५.०५ २३१.७४ 
२२ | सोलापूर ८१६७.५२ १०७९ .४६ २७५० १०७९ .४६ १०८.०५ 
पुणे विभाग ६२४१०.७ १०५२७.७४ ७६१०८.८१ ९३८१.०४ ९३५.८४ 
२३ | नागपूर ८९८२.८ ३१२.५ १९१७.७९ ३०१.६६ ३१.२० 
२४ | भंडारा ४९९१.८९ २०३.५९ ७६५३.०० १४४.१७ १४.४३ 
२५ | गोंदिया १४२०.५६ ९७.८५ १२१०.०० ९७.८५ ९.७९ 
२६ । चंद्रपूर ७८०३.३ १३५.०५ ५९१३.०० १११.०५ १२.१२ 
२७ | गडचिरोली १४३८.३ २०.०० ८१०.०० २०.०० ३.०० 
२८ | वर्धा ३२६७.६६ ७७.१५ ५६१.६५ ४६.२९ ४.६१ 
नागपूर विभाग २७९०४.५१ ८४६.१४ १८०६५.४४ ७२१.०२ ७५.१५ 
२९ | अमरावती ६००५.१२ १६२१.००५ ४२१००.०० ९८५.०१ ९८.३० 
३० | यवतमाळ ८२१६.१९ 339.0% ७६९६.४५ २७२.२३ २७.२५ 
३१ | अकोला ४०९८.७५ ४२१.९३ १६८६१.९४ ३२६.०८ ३२.६४ 
३२ | बुलडाणा ४८९३.७१ ४५.०९ ३१४९.२४ ३०.२५ ४.०३ 
३३ | वाशिम ४५५८.५७ १६९.५ १५००२.९९ ११०.१४ ११.०३ 
अमरावती विभाग २७७७२.३४ २६४९.३१५ ८४८१०.६२ १७२३.७१ १७३.२५ 
एकूण २०९९४३.३४ ४४०७२.५२ | ३३५७०२.७३ ३१७७४.३९ ३१७७.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३, दि.१६ फेब्रुवारी, 2023 सोबतचे 


विवरणपत्र -ब 

Sr Circle DTC HT | LT Total Poles Lines KM Grand या शासन 
No Pole | Pole Total । निर्णयान्वये 
वितरीत 

करावयाचा 

निधी 

| No | Amount} No No No |Amount} HT LT |HT+LT|Amount 

ea रत्नागिरी | ४६१ |४६१.०० | ३४६ | ५३८ ।८५८४| ३५.३६ ]82.20]932.30]230.40] 194.24 | ६११.६१ | 322.93 
२ सिंधुदूर्ग १६ | १६.०० | ४० | १८९ | २२९ । ९.१६ | ३.४० | ५.१० | ८.५० | ४.२५ | २९.४१ १५.४९ 
3 रायगड १०८ | 90.00 | २९५ |४१७ ७१२ | २८.४८ २१.६० 32.30 | ५३.९० | २६.९५ | १६३.४३ ८६.०८ 
| ४ | कोल्हापूर ३३१ | 339.00 | १९७ | २८५ BER | १९.२८ [GY4.GO] ९८.४० |१६४.००| ८२.०० | ४३२.२८ २२७.७० 
षु [सांगली ३६० | ३६०.०० | SES | १७५१ | २७२०  १०८.८० ७२.०० १०८.००|१८०.००| ९०.०० | ५५८.८० २९४.३२ 
६ सातारा २०५ । २०५.०० | ५२८ | १५५९ ।२०८७| ८३.४८ ४०.०० ६०.०० |900,00} ५०.०० | ३३८.४८ १७८.२८ 
Total १४८१ | १४८१ | ABWY | ४७३९ | 9998  २८४.५६ २९४.८| ४४२.१ | ७३६.९  ३६८.४५ | 2938.09 | ११२४.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-क 
(रूपये लाखात) 
a पाणी पुरवठा राज्य आपत्ती प्रतिसाद | या शासन निर्णयान्वये 
न जिल्हा विभागाच्या नादुरूस्त | निधीच्या निकषानुसार | वितरीत करावयाचा 
न झालेल्या योजना आवश्यक निधी निधी 
| १_| २ ३ a 4 
q | सिधुदूर्ग ५८ ८४.४३ ५१.९२ 
2 | ठाणे ४० ६०.०० ३६.९० 
३3 | जालना २ ४.०० २.४६ 
४ | सांगली ९१ १६९.५० १०४.२३ 
५ | रत्नागिरी ५८ ११३.०० ६९.४९ 
६ | रायगड ३२ १९३.०० ११८.६८ 
७ | कोल्हापूर ५९० ९८१.५० ६०३.५७ 
८ | पालघर १४ २१.०० १२.९१ 
९ | सातारा १९५ २९२.५० १७९.८७ 
go | वाशिम 3 ४.५० २.७७ 
११ | परभणी २ ११.५० ७.०७ 
१२ | अकोला १३ ५६.०० ३४.४४ 
१३ | पुणे २७ ४०.५० २४.९१ 
१४ । अमरावती ३ ३२.३० १९.८६ 
१५ | यवतमाळ १ १.५० ०.९२ 
एकूण ११२९ २०६५.२३ १२७०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


